नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या व 
श्रेणीवर्धीत झालेल्या आरोग्य 
संस्थाकरीता काल्पनिक कुडाळ व 
काल्पनिक spars कंत्राटी मनुष्यबळ 
उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-४ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई -०१ 
दिनांक: १० सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रमाम-२०२१/प्र.क्र.२१२/आरोग्य-३, 
दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२१ 
२) सहसंचालक आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे क्र. आसेआ/कक्ष३/टे-९ 
PAS अकुशल/प्रशा.मंजूरी/१५१४२/२४ दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या व श्रेणीवर्धन केलेल्या आरोग्य संस्थांसाठी 
नव्याने काल्पनिक pares व काल्पनिक spares पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रशासानावरील 
खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकिय विभागाने 
शक्‍य असेल तिथे पदनिर्मिती न करता संबंधित कामे बाह्ययंत्रणेकडून करावयाची आहेत. त्यामुळे संदर्भ 
क्र. २ च्या पत्रानुसार काल्पनिक Has व काल्पनिक अकुशल पदे बाह्ययंत्रणेव्दारे कंत्राटी स्वरुपात 
भरण्याकरीता होणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय:- 

राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या व श्रेणीवर्धन केलेल्या आरोग्य संस्थांसाठी नव्याने 
काल्पनिक pars व काल्पनिक spares २६०३ मनुष्यबळाची निर्मिती ९३ विविध आरोग्य संस्थांमध्ये 
करण्यात आली आहे. मनुष्यबळासाठी येणाऱ्या वार्षिक रु.५९,८७,३३,००४/- इतक्या खर्चास 
(सदरची मूळ रक्‍कम असून किमान वेतन कायदयानुसार अनुज्ञेय असलेली वाढ + सेवाशुल्क + 
जीएसटी इत्यादी याव्यतिरीक्त राहतील.) ३ वर्षाकरीता (सन २०२४-२५, २०२५-२६, २०२६-२७) 
खालीलप्रमाणे प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे. आरोग्य संस्थाचे प्रकार व नावे खालील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-४ 


उपजिल्हा रुग्णालय, ञंबक जि.नाशिक 


शासन निर्णय 
दिनांक 
०२.०१.२०१७ 


महिन्याचा 
अंदाजित खर्च 
८४२९२ 


अंदाजित खर्च 
१०११५०४ 


ट्रामा केअर युनिट सटाणा जि.नाशिक 


०२.०१.२०१७ 


५७१६२ 


६८५९४४ 


ग्रामिण रुग्णालय, सिन्नर 


१६.०२.२०१८ 


२५०११६५ 


३००१३८० 


स्ञी रुग्णालय, मालेगाव जि.नाशिक 


१६.०२.२०१८ 


१००६६६० 


१२०७९९२० 


उपजिल्हा रुग्णालय, येवला 


२३.०५.२०१८ 


९९८७२२ 


११९८४६६४ 


विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक 


२३.०५.२०१८ 


४०९२३२३२०० 


४९११८४०० 


ट्रामा केअर युनिट, इगतपूरी 


०६.०६.२०१९ 


८२१६२ 


९८५९४४ 


ग्रामिण रुग्णालय, पिपळगाव (बसवंत), 
जि.नाशिक 


०७.०६.२०२१ 


२६५२०८ 


३१८२४९६ 


नाशिक जिल्हा 


६८३७५२१ 


८२०५०२५२ 


ग्रामिण रुग्णालय, मंदाणे, जि.नंदुरबार 


०२.०१.२०१७ 


१२४९१५ 


१४९८९८० 


स्ञी रुग्णालय, नंदुरबार जि. नंदुरबार 


०२.०१.२०१७ 


३६८२६० 


४४१९१२० 


नंदुरबार जिल्हा 


४९३१७५ 


५९१८१०० 


स्ञी रुग्णालय, धुळे 


०२.०१.२०१७ 


३६८२६० 


४४१९१२० 


जिल्हा रुग्णालय, धुळे 


०२.०१.२०१७ 


७३१९३३ 


८७८३१९६ 


धुळे जिल्हा 


११००१९३ 


१३२०२३१६ 


जिल्हा रुग्णालय जळगाव 


०२.०१.२०१७ 


२५६९०९ 


३०८२९०८ 


ग्रामिण रुग्णालय, भुसावळ 


०६.०६.२०१९ 


२५०११६५ 


३००१३८० 


ट्रामा केअर युनिट, भुसावळ 


०६.०६.२०१९ 


८२१६२ 


९८५९४४ 


स्ञी रुग्णालय जळगाव 


०७.०६.२०२१ 


१००३३६० 


१२०४०३२० 


जळगाव जिल्हा 


१५९२५४६ 


RATIOS 


उपजिल्हा रुग्णालय, श्रीरामपूर 
अहमदनगर 


०७.०६.२०२१ 


२२७५९२ 


2939908 


स्ञी रुग्णालय, अहमदनगर 


०६.०६.२०१९ 


१००३३६० 


१२०४०३२० 


अहमदनगर जिल्हा 


१२३०९५२ 


१४७७१४२४ 


नाशिक मंडळ 
जिल्हा ठाल्य चिकीतसक कार्यालय, 


११२५४३८७ 


१३५०५६२६४४ 


१९ | अकोला २३.०५.२०१८ | १०० पिं १६४३७१ १९७२४५२ 
२० | स्ञी रुग्णालय, अकोला ०७.०६.२०२१ | ५०० १०३ २०७२३३२ | २४८६७९८४ 

अकोला जिल्हा Faas | २२३६७०३ | २६८४०४३६ 
29 | स्की रुग्णालय, वाशिम १६.०२.२०१८ | १०० 4Q १००६६६० | १२०७९९२० 

वाशिम जिल्हा 4 १००६६६० | १२०७९९२० 
२२ | ST केअर युनिट, नांदगाव खांदेश्वर १६.०२.२०१८ | २० षु ८२१६२ ९८५९४४ 
२३ | उपजिल्हा रुग्णालय तिवसा , अमरावती । ०७.०६.२०२१ Yo १२ २२७५९२ २७३११०४ 
२४ | STAT केअर युनिट, तिवसा १६.०२.२०१८ | २० षु ८२१६२ ९८५९४४ 
२५ | स्ञी रुग्णालय, अचलपूर ०६.०६.२०१९ | १०० 4Q १००३३६० | १२०४०३२० 
२६ । संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती २३.०५.२०१८ | २०० ११५ १६२१५३५ । १९४५८४२० 

अमरावती जिल्हा १८९ ३०१६८११ । ३६२०१७३२ 
२७ | स्ञी रुग्णालय, बुलढाणा १६.०२.२०१८ | १०० 4Q १००६६६० | १२०७९९२० 
२८ | ग्रामिण रुग्णालय,हीवराश्रम, बुलढाणा | ०७.०६.२०२१ ३० १४ २६५२०८ ३१८२४९६ 

बुलढाणा जिल्हा ६६ १२७१८६८ | १५२६२४१६ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-४ 


२९ | STAT केअर युनिट, राळेगाव १६.०२.२०१८ २० षु ८२१६२ ९८५९४४ 
३० | ट्रामा केअर युनिट, INST १६.०२.२०१८ | २० षु ८२१६२ ९८५९४४ 
३१ | ट्रामा केअर युनिट, वणी १६.०२.२०१८ २० षु ८२१६२ ९८५९४४ 
३२ | ग्रामिण रुग्णालय, सावदा २३.०५.२०१८ ३० १३ २५०११५ ३००१३८० 
जिल्हा seu चिकित्सक कार्यालय, 
३३ | यवतमाळ २३.०५.२०१८ | १०० ११ १६४३७१ १९७२४५२ 
३४ | उपजिल्हा रुग्णालय, उमरखेड यवतमाळ | ०७.०६.२०२१ | १०० ४२ ८६५८७६ १०३९०५१२ 
३५ | स्ञी रुग्णालय, यवतमाळ ०७.०६.२०२१ | १०० ५२ १००३३६० | १२०४०३२० 
यवतमाळ जिल्हा १३३ २५३०२०८ । ३०३६२४९६ 
अकोला मंडळ ५५४ १००६२२५० | १२०७४७००० 


जिल्हा शल्य चिकित्सक 
कार्यालय,नागपूर 


२३.०५.२०१८ 


१६४२३७१ 


१२७२४५२ 


डागा रुग्णालय, नागपूर 


२३.०५.२०१८ 


२५८४२०७ 


३१०१०४८४ 


ग्रामिण रुग्णालय, कोढाळी 


०६.०६.२०१९ 


२५०११५ 


३००१३८० 


ग्रामिण रुग्णालय, पाटणसावंगी 


०६.०६.२०१९ 


२५०११६५ 


३००१३८० 


उपजिल्हा रुग्णालय,कामठी 


०६.०६.२०१९ 


७४१२३२० 


८८९५९६० 


ग्रामिण रुग्णालय, मौढा नागपूर 


०७.०६.२०२१ 


१००१०८ 


१२०१२९६ 


नागपूर जिल्हा 


४०९०२४६ 


४९०८२९५८५२ 


ग्रामिण रुग्णालय,आष्टी वर्धा 


०७.०६.२०२१ 


१००१०८ 


१२०१२९६ 


ग्रामिण रुग्णालय, देवळी वर्धा 


०७.०६.२०२१ 


१००१०८ 


१२०१२९६ 


स्ञी रुग्णालय, वर्धा 


०७.०६.२०२१ 


१००३३६० 


१२०४०३२० 


वर्धा जिल्हा 


१२०३५७६ 


१४४४२९१२ 


उपजिल्हा रुग्णालय, वरोरा चंद्रपूर 


०२.०१.२०१७ 


१८४९२३० 


२२१९१६० 


ट्रामा केअर युनिट, वरोरा 


०२.०१.२०१७ 


५७१६२ 


६८५९४४ 


स्ञी रुग्णालय, चंद्रपूर 


०२.०१.२०१७ 


३६८२६० 


४४१९१२० 


उपजिल्हा रुग्णालय, राजूरा 


०६.०६.२०१९ 


९९८७२२ 


११९८४६६४ 


चंद्रपूर जिल्हा 


१६०९०७४ 


१९३०८८८८ 


स्ञी रुग्णालय, गडचिरोली 


०२.०१.२०१७ 


३६८२६० 


४४१९१२० 


गडचिरोली जिल्हा 


३६८२६० 


४४१९१२० 


नागपूर मंडळ 
सामान्य रुग्णालय मिरा -भाईंदर 


२६.०२.२०१८ 


७२७११५६ 
३३३५५६८ 


८७२५३८७२ 
४००२६८१६ 


उपजिल्हा रुग्णालय, अंबरनाथ 


२१.०५.२०१८ 


३८७१७७ 


४६४६१२४ 


उपजिल्हा रुग्णालय , भिवंडी ठाणे 


०७.०६.२०२१ 


१३१०९२ 


१५७३१०४ 


ठाणे जिल्हा 


३८५३८३७ 


४६२४६०४४ 


जिल्हा रुग्णालय, पालघर 


०७.०६.२०२१ 


३२७५४६८ 


४०५६०६५६१६ 


पालघर जिल्हा 


३३७५४६८ 


४०६५६०५६१६ 


उपजिल्हा रुग्णालय, पनवेल 


२३.०५.२०१८ 


pF oo | 


pF oo | 


STA केअर युनिट पनवेल 


१६.०२.२०१८ 


८२१६२ 


९८५९४४ 


Raigad District 


८२१६२ 


९८५९४४ 


Thane Circle 


ट्रामा केअर युनिट, राजगुरुनगर चांडोली 


०२.०१.२०१७ 


७३११४६७ 
५७१६२ 


८(७७३७६०४ 
६८५९४४ 


षु C 


ग्रामिण रुग्णालय, बावडा पुणे 
ग्रामिण रुग्णालय, भिगवण पुणे 


०६.०६.२०१९ 
०६.०६.२०१९ 


३० 


२५०११५ 
२५०११६ 


३००१३८० 
३००१३८० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-४ 


५९ | ग्रामिण रुग्णालय, पाबळ पुणे ०७.०६.२०२१ | ३० १४ २६५२०८ ३१८२४९६ 
go | ST केअर युनिट , भिगवण पुणे ०७.०६.२०२१ | २० ५ ८२१६२ ९८५९४४ 
६१ | SMT केअर युनिट, यावत पुणे ०७.०६.२०२१ | २० 4 ८२१६२ ९८५९४४ 
६२ | उपजिल्हा रुग्णालय, इंदापूर पुणे ०७.०६.२०२१ | १०० ३६ ७५६२३० ९०७४७६० 
६३ | उपजिल्हा रुग्णालय, लोणावळा, पुणे ०७.०६.२०२१ | १०० 9 १२२८४६ १४७४१५२ 
पुणे जिल्हा ९७ १८६६००० । २२३९२००० 
६४ | ग्रामिण रुग्णालय, कशिळ सातारा ०७.०६.२०२१ | ३० १४ २६५२०८ ३१८२४९६ 
उपजिल्हा रुग्णालय , महाबळेइवर 
६५ । सातारा ०७.०६ .2024 4o १९ ३८५७९२ ४६२९५०४ 
६६ | उपजिल्हा रुग्णालय कोरेगाव सातारा  । ०७.०६.२०२१ | ५० १२ २२७५९२ २७३११०४ 
सातारा जिल्हा ४५ ८७८५९२ । १०५४३१०४ 
जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालय , 
६७ | सोलापूर २३.०५.२०१८ | १०० ११ १६४३७१ १९७२४५२ 
६८ | ग्रामिण रुग्णालय, जेऊर १६.०२.२०१८ | ३० १३ २५०११५ ३००१३८० 
६९ | ST केअर युनिट, अक्कलकोट १६.०२.२०१८ | २० 4 ८२१६२ ९८५९४४ 
७० | ग्रामिण रुग्णालय शेटफळ सोलापूर ०७.०६.२०२१ | ३० ७ १००१०८ १२०१२९६ 
७१ | ग्रामिण रुग्णालय, वालसंग सोलापूर ०७.०६.२०२१ | ३० १४ २६५२०८ ३१८२४९६ 
सोलापूर जिल्हा ५० ८६१९६४ । १०३४३५६८ 
पुणे मंडळ १९२ ३६०६५५६ | ४३२७८६७२ 


जिल्हा aed चिकीत्सक कार्यालय, 
कोल्हापूर 


२३.०५.२०१८ 


१६४२३७१ 


१९७२४५२ 


सामान्य रुग्णालय इचलकरंजी 


१७.०२.२०१८ 


१६०३५६२ 


१२९२२४२७४४ 


कोल्हापूर जिल्हा 


१७६७९३३ 


२१२१५१९६ 


जिल्हा ated चिकीत्सक कार्यालय, 
arrest 


23.04. 209 


१६४२३७१ 


१२७२४५२ 


उपजिल्हा रुग्णालय, शिराळा सांगली 


०७.०६.२०२१ 


२२७५९२ 


२७२११०४ 


सांगली जिल्हा 


३९१९६३ 


४७०३५५६ 


स्ञी रुग्णालय, रत्नागिरी 


०७.०६.२०२१ 


१००३३६० 


१२०४०३२० 


रत्नागिरी जिल्हा 


१००३३६० 


92080320 


STAT केअर युनिट, सावंतवाडी 


०२.०१.२०१७ 


५७१६२ 


६८५९४४ 


ट्रामा केअर युनिट. कणकवली 


०२.०१.२०१७ 


५७१६२ 


६८५९४४ 


स्ञी रुग्णालय, सिंधुदुर्ग 


०६.०६.२०१९ 


१००३३६० 


१२०४०३२० 


सिधुदुर्ग जिल्हा 


१११७६८४ 


१३४१२२०८ 


कोलहापूर जिल्हा 


४२८०९४० 


५१३७१२८० 


८० | स्ञी रुग्णालय, जालना ०६.०६.२०१९ १०० 4Q १००३३६० १२०४०३२० 

८१ | ग्रामिण रुग्णालय राजूरा , जालना ०७.०६.२०२१ ३० ६ ८५२०८ १०२२४९६ 
जालना जिल्हा ५८ १०८८५६८ | १३०६२८१६ 

८२ | ग्रामिण रुग्णालय, सोनपेठ ०६.०६.२०१९ ३० १३ २५०११५ ३००१३८० 
परभणी जिल्हा १३ २५०११५ ३००१३८० 
ग्रामिण रुग्णालय, आखाडा बाळापूर 

८३ | जि.हिंगोली ०७.०६.२०२१ ३० ७ १००१०८ १२०१२९६ 

८४ | उपजिल्हा रुग्णालय, कळमनुरी हिंगोली | ०७.०६.२०२१ | १०० १७ २३९४२२ २८७३०६४ 
हिंगोली जिल्हा २४ ३३९५३० ४०७४३६० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-४ 


संभाजीनगर जिल्हा ९५ १६७८२१३ । २०१३८५५६ 
cy | जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालय,लातूर | २३.०५.२०१८ | १०० |. ११ | १६४३७१ | १९७२४५२ 
८६ | सामान्य रुग्णालय, उद्‌गीर २३.०५.२०१८ | २०० १५८ ३०६३३३१ | ३६७५९९७२ 
८७ | ग्रामिण रुग्णालय, शिरुर अनंतपाल ०६.०६.२०१९ | ३० १३ २५०११५ ३००१३८० 
८८ | ग्रामिण रुग्णालय, औरद शहाजनी ०६.०६.२०१९ | ३० १३ २५०११५ ३००१३८० 
Latur District १९५ ३७२७९३२ । ४४७३५१८४ 
८९ | ग्रामिण रुग्णालय, अर्धापूर नांदेड ०७.०६.२०२१ | 30 १४ २६५२०८ ३१८२४९६ 
९० | उपजिल्हा रुग्णालय , लोहा नांदेड ०७.०६.२०२१ | ५० १२ २२७५९२ २७३११०४ 
Nanded District २६ ४९२८०० ५९१३६०० 
९१ | उपजिल्हा रुग्णालय, कळंब , धाराशिव । ०२.०१.२०१७ | ५० 4 ६९३९२ ८३२७०४ 
Dharashiv District षु ६९३९२ ८२३२७०४ 
९२ | SAT केअर युनिट, देगळूर ०२.०१.२०१७ | २० ४ ५७१६२ ६८५९४४ 
९३ | STAT केअर युनिट, आष्टी १६.०२.२०१८ | २० ५ ८२१६२ ९८५९४४ 
बीड जिल्हा ९ १३९३२४ १६७१८८८ 
लातूर मंडळ २३५ ४४२९४४८ ५३१५३३७६ 
सदरची मूळ रक्‍कम असून किमान वेतन कायदयानुसार अनुज्ञेय असलेली वाढ + सेवाशुल्क + जीएसटी इत्यादी 


२. सदर पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्याकरीता खालील अटींच्या अधीन राहील. 


१. सदर काल्पनिक Halos व काल्पनिक spares पदे भरण्यासाठी केवळ सेवाशुल्काच्या निविदा 
पध्दतीने अथवा उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १८.०६.२०१४ 
अनूसार सेवापुरवठादार निश्चित करण्यात यावा. 

२. वर नमूद संस्थाबाबतच्या विभागाच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या 
पदनामनिहाय मासिक ठोक वेतनावर भरण्यात यावी. 

३. बाह्ययंत्रणेव्दारे मनुष्यबळ भरणा करताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दिनांक.१७.०४.२०१५, 
दिनांक.०२.०२.२०१३ व दिनांक ०२.१२.२०१३ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर प्रस्तावास वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-१, उपविभाग-४ मधील 
अ.क्र.११ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


४. उपरोक्त प्रस्तावावरील खर्च संबंधित रुग्णालयाच्या १३- कार्यालयीन खर्च / १०-कंत्राटी सेवा या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर ९३ आरोग्य संस्थांमधील २६०३ काल्पनिक कुठल व अकुठल मनुष्यबळ भरणा करण्याची 
कार्यवाही आयुक्‍त, आरोग्य सेवा यांनी निश्चित करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-४ 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१४२२४८३६१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
KAV | TA DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH AND 
FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c03294314 
> RA D | p 46ae8333ab89578925b2d77d3806165dbd 
487, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=AEEF37624AAGE5EA1AAAQ 


9D244C6C2A5F135097E5C07486A35D423 
835B4EC728, cn=KAVITA PRADIP PISE 


Date: 2024.09.10 16:35:38 +05'30' 


(कविता पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १- मुंबई/२- नागपूर. 
२. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


. संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 


. सह संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. 

. उप संचालक, सर्व विभागीय मंडळे 

. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक 
. संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक 

९. 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१०.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय १३/ विसु १), मंत्रालय, मुंबई. 
११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३, आरोग्य ३अ, सेवा १, सेवा २, 


सेवा ३, अर्थसंकल्प). 


१३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- आरोग्य ३, आरोग्य ३अ, सेवा १,सेवा २,सेवा ३, 


अर्थसंकल्प). 


१४.निवडनस्ती (आरोग्य ४) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


